परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२०/ प्र.क्र.(११६/२०)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/प्र.क्र.(१०७/१३), 
दि.२९/०७/२०१७. 
२.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६. 
३.संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२०/१४८, दि.२५/०२/२०२०. 


शासन Beat :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये श्रीमती पाटील निखिला लवकुमार व श्रीमती 
कुलकर्णी अश्विनी विनायकराव यांची सहायक प्राध्यापक, उपकरणीकरण अभियांत्रिकी, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्रीमती 
पाटील व श्रीमती कुलकर्णी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.3 येथील 
पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्रीमती पाटील व श्रीमती कुलकर्णी यांचे प्रकरणी 
होत असल्याने, त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात 
येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव व कार्यरत रुजू दिनांक परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन । सेवा नियमितपणे 
क्र. संस्था कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या रजा | समाप्तीचा दिनांक | ठेवण्याचा दिनांक 
ea २ ३ | ok षु ६ 
१. श्रीमती पाटील निखिला दि.३१/०७/२०१७ निरंक दि.३०/०७/२०१९ | दि.३१/०७/२०१९ 
SAPAR, सहायक प्राध्यापक, (म.पू) (4.4) (म.पू) 
उपकरणीकरण अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी व 
संशोधन महाविद्यालय, अवसरी. 
२. श्रीमती कुलकर्णी अश्विनी । दि.३१/०७/२०१७ निरंक दि.३०/०७/२०१९ | दि.३१/०७/२०१९ 
विनायकराव, (म.पू. (444) (म.पू. 
सहायक प्राध्यापक, 
उपकरणीकरण अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी व 
संशोधन महाविद्यालय, अवसरी 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/ प्र.क्र.(११६/२०)/तांशि-१ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०८१५४५४२४३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sameer Laxman 


Dhere ———— किक 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (प्राचार्यांमार्फत) 
प्रत, 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे. 

३) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
७ निवड नस्ती (तांशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


tra, 
1 bfObd20c865128a018421c3 


